महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या 
अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते 
२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/ प्र.क्र.९११/५स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :-१९ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- १ शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, दि. ५.५.२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस २०१८/ प्र.क्र.९१/५-स दि.२२/०३/२०१८ 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/कक्ष-४/सह.न्याया./ 
/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/९१५/२०१८, दि.२६/०७/२०१८ 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. मरासअन्यामुं/आस्था/ 
अ.प.मु.वा./२३३/२०१८,दि.१३/०२/२०१८ 
५) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि०७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या 


अस्थायी पदांना दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.२२/०३/२०१८ 


च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची अस्थायी पदे पुढे 


चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०१८-२०१९ करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, 


शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे, या 


अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील 
दोन सदस्यांच्या अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 

२. याकरिता होणारा खर्च "मागणी क्र.व्ही-२, ०१ - सहकार, ००१- संचालन व प्रशासन,(०१) 


संचालन व प्रशासन (09 (08) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५०१०२)" या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालळील सन २०१८-२०१९ च्या मंजूर 


तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


SRA निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/ प्र.क्र.९१/५ स, 


os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१९१११५०३५१०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
५. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
M a n J i ri Mai ile Department, postalCode=400032, 
st=l \, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d81444f3844833dfc7c86d4244ee 
0, 


f4 10: 9 3181 
Ganeshbhushan 1050 (५४७ ळा ळळ७7०७&8673825503नभन> 
shan Joshi 


39ba66cc1cf9a6cf2F52, cn=Manjiri Ganeshbhu: 
Date: 2018.09.19 11:19:00 +05'30' 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
प्रति, 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 
३. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे, नागपूर 
४. सदस्य, महाराष्ट्र सहकारी अपील न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/पुणे, द्वारा प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य 
५. सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 
६. महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
७. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे, 
९. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१२, 
१०. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १७-स, १५-स,सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


